सोनाली घाटपांडे (पुणे) 
भारती सरमळकर मुंबई) 
स्वप्ना कोल्हे (नाशिक) 
सचिन काकडे (मंबई) 


छायाचित्र - तिखिल पंडित गुगल 


वरिठीजाच्या 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 
जी ११०२, ईटर्निटी, 
मॅरेथॉन चौक 

ठाणे - ४००६०४ 


हा अंक विनामुल्य मिळण्यासाठी 
तसेच सूचना, अभिप्राय 


संपादकीय 


साऱ्या जगाच्या पसाऱ्याकडे अविरतपणे लक्ष ठेवणारं, मायेन राखण करणार आभाळ जेव्हा थकुन 
जात असेल, दिपुन जाते असेल, अचंभीत होत असेल आणी शोधत असेल अशी जागा जिथे त्याला थोडा 
वेळ टेकता येईल आणी मांडता येतील या जिवसृष्टीच्या अनोख्या गोष्टी, त्यांची सुख दुःख, गमती जमती, 
त्यांचे उत्सव, त्यांचा जल्लोष तर कधी भयाणता सुद्धा, सार काही. आपल गजबजलेल मन कुठेतरी मोकळ 
कराव अस त्याला वाटत असेल आणी आपोआप त्याची पाऊल वळत असतील त्या स्थितप्रज्ञाकडे, जो 
नेहमी असतो त्याच्या सोबत, त्याची वाट बघत आणी नेहमी आसुसलेला त्याला कवेत घ्यायला. ही ओढ 
नक्कीच दोन्हीकडुन असणार नाहीतर त्यांच्या या अभुतपुर्व मिलनाचा सोहळा बघणाऱ्या प्रत्येकाला त्यांनी 
अनुभवलेल्या काही उत्कट क्षणांची आठवण आल्याशिवाय राहीलीच नसती. 


त्यांच्या काय गुजगोष्टी चालत असतील माहीत नाही, कदाचीत आभाळ कधी मांडत असेल कोण्या 
एका उधवस्त शहराची कथा तर कधी विविध रंगाने माखलेल्या, सुगंधी फुलांनी सजलेल्या कोण्या एका 
नगरीची उत्सवगाथा, मग एक दिर्घ उसासा टाकुन तो स्थितप्रज्ञ आभाळाकडे एक कटाक्ष टाकत सांगत 
असेल कोण्या एका बेुट वादळाशी घिटपणे केलेला मुकाबला, कधी ऐण भरात असलेल्या थंडीत कुडकुडत 
घालवलेल्या रात्री, तर कधी त्याच वाऱ्याबरोबर झुलत झुलत व्यतीत केलेल्या अनेक मोन क्षणांची 
स्मरणगाथा. की आणखी काही अर्थ असेल त्यांच्या भेटीचा. काय असेल त्यांच्या या अद्भुत मिलनाच्या 


नक्की काय असेल. .. .. . क्षितीजाच्या पार. . .। 


हा अंक समर्पिते आपल्या आयुष्यातील अशाच स्थितप्रज्ञांना, अशा क्षितीजाला आणी क्षितीजाच्या पार 
दडलेल्या अनेक सुवर्णक्षणांना. ......... | 


शशिकांत रणवरे (ठाणे) 


(५॥॥35॥1_॥1९.॥1303[॥11(6/3॥1100.0011) 


नल डन 


छुकर/की वाँद्यी 


शुक्राची चांदणी. 
मठात ळपून बसळेल्या साधुच्या 
चेह-यावर पसरळेल्या चांदण्यात 
चंद्र शोधताना 

शिशिरातीळ पानगळीत सापडळेळेळे 
हिरवे पान तपासत राहीळे 

तेच जगण्याचे जुने संदर्भ . 
डोक्यावर आभाळ ओढून घेण्याचा 
केविळवाणा प्रयत्न करणारे 
उघडेबोडके दुर्लक्षित खेडे 

या सा-यांमध्ये 

भिजत पडळेल्या दुःखाची 

परिसीमा शोधताना 

आयुष्याच्या सीमा दूर गेन्या होत्या 
अगदी दूर क्षितीजाच्या पार 
अन्‌ दिसत राहीळी तीच 
धृसर रेषा आणि त्यावर 
चमकणारी दिमाखदार 
शुक्राची चांदणी. 


-अनिळल बिहाणी 


-॥॥॥१॥:॥८1॥५॥॥ बन 


0212 


९ तवा वी 


क्िलिजच्णही ग्ल्ण्डज्हूळन 


क्षितिजाच्याही पल्याड जाऊन ठसा चिमुकळा उमटून ये तू. 
चंद्रसूर्य हातावर गोंदून अंतरंगही उजळून ये तू. 


चंद्राच्या गाभ्यात जाऊनी बीज कोवळे रुजवून ये तू. 
वेचून तारे परडीमध्ये चांदणरात्री तोळून घे तू. 


अस्मानी वाटंवर जाऊन गुळलाळ रंगी माखून जा तू. 
मेघांना मग मिठीत घेऊन चिब होउनी न्हाऊन जा तू. 


ऊन होउनी पानावरती पिवळे मोती सडत जा तू. 
गहिवर ळेऊन प्राजक्ताचा देठावरती मांडत जा तू. 


वाऱ्यावरती झूळा बंधुनी हिमशिखरंना चुंबून ये तू. 
कोसळताना उल्का होऊन दरीखोऱ्यांना भेटन ये तू. 


ओळंडून तो विशाळ सागर पिउनी ळाटा उसळत जा तू. 
वाय होऊन हिरवी कुरणे बेफिकीरीने घुसळत जा तू. 


वणवा जळता देहावरती फुंकर घाळून शमवत जा तू. 
मळभ दाटता पापणीपाशी धरतीवरती बरसत जा तू. 


हातावरल्या रेषा खोडून नक्षतराशी भांडत जा तू. 
पूर्व दिशेळा सूर्य होउनी आभाळावर पेटत जा तू. 


संचिता कारखानीस. 


८2-//4 


ळागेबंधे टाकून मागे 

शोधत निघाळो एक क्षितीज... 
सूर्योदयाचं क्षितीज 

तांबट ळाळसर 


जिच्या मांडीवर डोकं ठेऊन 
अंमळशाने मिट्टन घ्यावेत डोळे 
निवांत... 

अंधाराची शात निळाई 

अंगात भिनेपर्यंत 


मग उठावं क्षितीजापासनं 
क्षितीजाळाच घ्यावं कवेत 
मग आखाव्यात नव्या दिशा 
आपल्या आपणच 
आपल्यासाठी 


क्षितीज विचारेळ प्रश्न 
काय केळंस तू माझ्यासाठी 
सूर्य डोईवर आळा पत] ला? 


आडव शिकू षु 


1 


$ | |. ! ी शा ली ॥ (4 १ १ 
॥॥॥४॥॥) 1 त |; ह ७0. ण | |) 
ह)»; |। १ ध 8! 1. 9 र च 

4... १. ते... . ह गा । की. षा ह्‌ र्ल इ ॥ ४४. 1). 


मी म्हणेन क्षितीजा 

चंदण्या याती 

घेऊन हात हाती 

असं वगैरे चाळायळा 

आपण का आता लहान आहोत? 


दिवसभखगची उन्हं सावरून 
उन्हाच्या पिवळेपणाळा 
सायंकाळी निळार्ड दावायळा 


भेटच आपण नेहमी 

निळाई अंधारत जाताना 
तोबट ळाळसर ज्योत 
शातावताना 

कुशीतून कवेत 

कवेतून कुशीत 

एकमेकाच्या 'आगोश'में 
ळागेबाधे टाकून मागे प्रे 
सूर्योदयाच्या क्षितीजावर 
भेटत राहू... आपण 


३ज/८०/द अ&/क्ळ 


“्कळ्त 


आकाशाच्या प्रतळावर मंडिल्या होत्या काही रेषा 
क्षितीज उडुनी गेळे पाखरासवे पुसुनी माझ्या रेषा 


क कदाचित तुझ्या माझ्या भेटीच क्षितीज अजून दूर आहे 


तळहातावरी तुझ्या नावाच्या शोधिल्या काही रेषा 
सुकुनी जायची मेहंदी कवळूनी घेताच तुझ्या रेषा 


....कदाचित तुझ्या माझ्या भेटीच क्षितीज अजून दूर आहे 


चंद्राने पाण्यात तर संडिल्या तरंगाच्या काही रेषा 
आसवे नियेप देत घळता ओळेत्या पापणीच्या रेषा 


....कदाचित तुझ्या माझ्या भेटीच क्षितीज अजून दूर आहे 


सावध होत वाय पहातसे कळीच्या कोमळ काही रेषा 
नाजूक कळीच्या रंगाळा चढल्या अनाम गंधाच्या रेषा 


व. कदाचित माझ्या नकळत तुझी माझी भेट घडत आहे 


अकळ; कविता मोकाशी 


९0४॥(9॥101९35101.1९30(3(6821131॥.00॥) 


शझिलिजऊाच्ण फर 


क्षितिजाच्या पार 

अज्ञाताचा वेध घेत 

एक अळगुज वाजतराही 
अनघड, अनवट वाटंवरळे 
सूर अनोळखी मी शोधत जाई 


क्षितिजाच्या पार 

ळाळ केशरी रंग ळाटंवर 

ओथंबल्या आभाळाच्या निळाईत 

काळ्या करड्या मातीतल्या 

माझ्या अस्तित्वखुणा मी शोधत जाई 


क्षितिजाच्या पार 
शब्दब्म्हाची ळेखनसीमा 
नेणिवेच्या तीयावरळा 
अव्यक्त, अस्फुटजाणीवेचा 
अर्थ नेमका मी शोधत जाई 


१ 
भ शु 
। 


क्ढुठ 


उगवण्याचा मान दिळास.... 
आणि मावळण्याचा घेतळास ।.. 
पण उजळणारं कोण 2... 

कधीही पाठ केळी नाही.... 
पश्चिमेने... पूर्वेकडे 1... 

नियम पाळत आळोय आपण... 


काळजात तरी कुठळे आळेत नियम. 
पण एक नियम काळीजही पाळत आळंय 
ठोके सुरू आहेत निरंतर... 

तुझ्या काळजाशी समांतर /.. 

एका लयीत ... अखंड... 

तू एक अंश कुठेही वळ.... 

माझ्या दिशेने... माझ्या विरुद्ध... 

ठोका मात्र चुकेळच ।... 

एक जीवघेणा आणि दुसया... 


माझी पूर्व... तुझी पश्चिम... 

एक संगशीळ 2... 

क्षितिजावर दिशा तरी आहेत ना 2 
का तिथेही पुन्हा तेच ... 
तुझ्यासारखं वर्तुळ... 


सुधीर .. 


५0॥७५॥1९०५७४/०॥3४(68४॥191।.00॥) 


पायंंखाळचा रस्ता 


मी पुन्हा पुन्हा उचळतो पाय, 

पुन्हा पुन्हा मोडून बघतो डाव. 

काय सांगावं ... कधी ....कसा .... 

पण कधीतरी नक्की रंगात येईल हा खेळ 
क या आशेवरच 

मी पुन्हा पुन्हा उचळतो पाय. 


मी थकत नाही 

चाळून चाळून ... 

माझ्या ओठंवरळे शब्द 
संपत नाहीत अवेळी ... 
भरत नाही कधीच 

भरल्या ओंजळीतळी पोकळी 


मी अधूनमधून 
माझे खिशे चाचपतो, 
.. श्वास मोजतो, 
क्री नाडी तपासतो, 
.. आभाळ बघतो. 


शि शि 
> 


आणि अशा पानगळीत 
शिरीषाची पानं 

झेळत बसतो अंगावर 
एखाद्या संध्याकाळी, 
मळा माहित आहे ... 
तो फुळणार आहे 


“नको घाई, 

घाई नको ... 

मवाळ मजकुराळा 
रक्ताची शाई नको ” 


मी बजावतो माझ्याच पायांना 
अगदी पुन्हा पुन्हा ... 


मी पुन्हा उचळतो पाय .... 

हा पायांखाळचा रस्ता 
क्षितिजाच्या पार कुठेतरी संपतो 

.. असं मी ऐकळंय फक्त. 

त्याच्या अंतापर्यंत चाळत जावूनच 
मळा संपूर्ण विश्रंती घ्यायचीय खरंतर... 


ह... 


पण खंत आहे ती. 
की मी अद्याप क्षितिजही गाट 


९ 


१ 


- गजानन मुळे 


॥(॥॥९४)19113॥01597 (682॥1311.00॥) 


ही 
॥!| जी ही 


। भे १1 0 
४ (९४९ / 


1, 


6 त्स 


माझ्यासाठी! 


कृष्णास.....राधेकड्टून 

जातोस? 

जा. 

पण.... 

कुंदवेळी 

जेव्हा आकाश काळ्याभोर ढगांनी भरून येईल, 
वारा बेभान वाहू ळागेळ, 

रोमांच असह्य झाल्याने मोर वेडा नाचू ळागेळ, 
कोसळत्या धारंनी दिसेनासं होईळ ते क्षितिजही... 
तेव्हा तुझ्या डोळ्यातळे दोन थेंब 

नक्की राखून ठेव माझ्यासाठी! 


जातोस? 

जा. 

पण... 

सूर्यबिंब अस्ताळा टेकल्यावर 

आकाश जेव्हा रंगंचं काहूर उठवेळ 
वा-याच्या झुळुकीमुळे 

जेव्हा ऐकू येईनासे होतीळ मारव्याचे सूरही 
तेव्हा त्या अव्यक्त कवितेतळे दोनच शब्द 
नक्की राखून ठेव माझ्यासाठी! 


जातोस? 

जा. 

पण... 

प्रलयाच्या वेळी सारी भूमी जेव्हा लाळ-केशरी ज्वाळंनी भरून 
जाईल, 

आणि आसमंत काळ्या कभिन्न धुरानी... 

तेव्हा 

व्याधानी वेध घेतळेल्या तुझ्या तळव्यावरळे 

दोनच रक्ताचे थेंब 

नक्की राखून ठेव माझ्यासाठी 


---- आसावरी गुपचुप 


नेटाक्षरीचा हा अंक तुम्हाळा कसा वाटळा ? एकूणच हा उपक्रम तुम्हाळा आवडळा का > मग तुम्हाळा ई साहित्य 
प्रतिष्गानबद्दळ जाणून घ्यायळा नक्कीच आवडेळ. 
२००८ मध्ये स्थापन झाळेल्या ई साहित्य प्रतिष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना जवळ जवळ दोनशे दर्जेदार मराठी ई 


पुस्तके / ई नियतकालिके विनामूल्य दिळी आहेत. मोरया, मीरा, कृष्णा, गुरुदेव रविंद्रनाथ, स्वा. विवेकानंद, विदा 


करंदिकर, ना धों महानोर, ग्रेस , नारायण सुर्वे, ळोकमान्य टिळक, छत्रपती शिवाजी महाराज असे एकाहून एक सरस 
आमचे 


जातो. जगभयत पसरलेल्या प! पणा ही 


विषय आम्ही घेतळे. सुमारे चारशे नवीन साहित्यिकांना या व्यासपीठावरून सादर केळे. आमचा प्रत्येक अंक, ३ 


प्रत्येक पुस्तक ई मेळच्या माध्यमातून साधारणतः सव्वाळाख मराठी वाचकापर्यंत 


डड & व क क 0... >. ____ 

* ी ल्न लचा य क मा 
व अ € ./»४ ८.4. 3» “३ ७... _॥ द. 
॥ अ च हि _8_. ह). 60. ५्अ 


साहित्य ळोकप्रिय करण्याची चळवळ हिरिरीने पुढे नेळी. प्रेम आणि सौंदर्याबरेबरच विद्या 


रण्य आ की: रा या 


आत्महत्या, दहशतवाद, प्रेमभंगातून येणारी निराशा, बाळमजूर अशा ज्वलंत विषयावर 


वाहिळेळं ई श्टाप देऊन हसवळं. लहान मुळंसाठी बाळनेटाक्षरीची निर्मिती केळी र केळ शश गा 
वाढण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वर्ग चाळवळे. नव्या कवींसाठी ए« क भव 
साहित्यिकांचा शोध घेण्यासाठी अक्षर अंकुरची मोहीम चाळवळी. तर॒ ० 
पुस्तिकाच्या “दुर्ग दुर्गट भारी” या माळिकेद्वारे महाराष्ट्रातल्याच न टे हँ 


इतिहासाची उभारी दिळी. लवकरच आमचा ई-यत्ता हा ज्ञानवेध घेणारा उपक्रम 
चा. १ 
तुकाराम. अशा संताच्या पुस्तिकांची एक माळिका आपल्या भे 


आणि गंभीर विषयावरची पुस्तकेही आपल्याला इथे मिळ 


जागवणारं “उनाड” आपल्या भेटीळा आळलं 


तुम्हाला हे ई अंक आवडळे तर आपल्या मित्राना फ़ाँर्वर्ड 


वरील सर्व ई-पुस्तके विनामुल्य मिळण्यासाठी सुचना, अभिप्राय किंवा. स्वतःचे साहिर ह 
संपर्क : ९५वे(७(6ागावां].०001 | 


नेठाक्षरीचे अंक नियमीत मिळण्यासाठी सुचना, अभिप्राय किवा स्वतःचे साहित्य पाठविण्याकरिता ______ ी 


संपर्क : ॥6९1]२५॥"€९(७४शा]].९011 


